मुंढरी,ऐएकलारी व मोहाडी पाणी पुरवठा योजना 
(ता.मोहाडी, जि.भंडाराा या तीन योजनांच्या 
कामाच्या देयकासंदर्भात न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः ग्रापापु-१२१८/प्र.क्र. ६७/पापु-१३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १९ जून, २०१८ 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. ग्रापापु १२१८/प्र.क्र.६७/पापु-१३ 
दिनांक २१ मे,२०१८. 
2) संचालक वित्त, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे पत्र क्र.मजीप्रा/संचाळक(वित्त)/१७८/२०१८, 
दिनांक ११ जून, २०१८. 


- पूरक पत्र - 


उपरोक्त विषयावरील या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ४ नंतर 
पुढील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


“सदर प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, मंत्रालय, मुंबई, 
दिनांक २/४/२०१८ मधील ७ ते ९ मधील अटींची तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ 
मधील तपासणी सूचीतील क्र.३ ते १० मधील बाबींची पूर्तता होत आहे.” 


सदर शासन पूरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१०५२२९७६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V Nn Digitally signed by Vasant Bhimrao 
Mane 


DN: c=IN, ०७ ent Of 
॥ Supply and 


य Mahar. 
Sanitation Department, 
B h | mM fa (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=280e2beac20f526041 fee94f6 
226522e1407a7f6aa0b06c8769634d4 


Mane यी 
(वसंत भि. माने ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अतिरीक्त मुख्य सचिव,पा.पु.व स्व.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-१२१८/प्र.क्र. ६७/पापु-१३ 


२. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

3. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मंबई. 

७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रादेशिक विभाग, नागपूर 

८. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिरकण मंडळ, नागपूर. 

९. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०.कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भंडारा. 

११.अतिरीक्त मुख्य सचिव,पा.पु.व स्व.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 

१२.मु.अ.तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहायक, AAS, Fay. 
१३.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यासन क्र. ०४, ०६, ०७,१७, १८ व १९. 
१४.निवडनस्ती पापु-१३,पा.पु.व स्व.वि.मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


